जयकिसान भाजीपाला व फळे उत्पादन 
शेतकरी सहकारी संस्था मर्या. औरंगाबाद ही 
संस्था अवसायनात गेल्यामुळे संस्थेची 
मालमत्ता विकून आलेल्या रक्कमेतून 
शासनाची देय रक्‍कम भरणा करण्यासाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२२/प्र.क्र.५४/२४-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२४ 


शासन निर्णय - 


जयकिसान भाजीपाला व फळे उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था मर्या. गट नं.३६, 
हर्सुलसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद ही संस्था अवसायनात गेल्यामुळे संस्थेची मालमत्ता विकून आलेल्या 
रकमेतून शासनाची देय रक्‍कम शासन लेख्यात जमा करावयाची आहे. यासाठी वित्त विभाग व 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-१ मुंबई यांच्या मान्यतेने पुढीलप्रमाणे नवीन जमा लेखाशिर्ष 
उघडण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष “ ६४२५ सहकारासाठी कर्जे 

गौण शिर्ष १०८- इतर सहकारी संस्थांना कर्जे 

गट शिर्ष ०० 

(००)(१०), निवडक फळे व भाजीपाला पणन संस्थांना दिलेल्या कर्जाची परतफ़ेड 
(रा.स.वि.नि.) 

(8244820) 


2.  जयकिसान भाजीपाला व फळे उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था मर्या. गट 4.36, 
हर्सुलसावंगी, ता. जि. औरंगाबाद ही संस्था अवसायनात गेल्यामुळे संस्थेची मालमत्ता विकून आलेल्या 
रकमेतून शासनाची देय रक्‍कम झासन GA उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखाली जमा करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महालेखापाल, मुंबई यांचे पत्र क्र. संःख.वि/चा-१ सहकार पणन व 
TAT विभाग /युओआर-८२/२०२३-२४/६३८, दिनांक ०५.०९.२०२३ व वित्त विभाग यांचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८९/२०२४, दि.२४.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२२/प्र.क्र.५४/२४-स 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०८१२४९०३७००२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cs 
र्‌. 


Digitally signed by SANTOSH DNYANDEO DESHMUKH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=CO-OPERATION 

SA NTOS H D N YA N D EO MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9652b1a97746d93924d97e059e2ach2aa9b6ef9c2644ab23e6c801fF 
3065 ‘Maharashtra, 

D ES H M U KH serial ‘82FA2ASOF777CBE634900B7D3EBCB60660 
E708 =SANTOSH DNYANDEO DESHMUKH, 
Date: 30" 


संतोष ज्ञा. देशमुख 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) - एक, महाराष्ट्र, मुंबई 
मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), मंत्रालय मुंबई 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद 


. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद 
., कस्टोडियन, जयकिसान भाजीपाला व फळे उत्पादक Aart सहकारी संस्था मर्या. 


औरंगाबाद 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. अवर सचिव, (व्यय -२/अर्थ -१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


